राज्य कामगार विमा सोसायटीकडून शासन 
खाती रक्‍कम जमा करण्यासाठी नवीन 
जमेच्या लेखाशिर्षास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२०/प्र.क्र.८/राकावि-२ 
१० वा मजला, गोकूळदास ळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन इमारत मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : २ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/ 
राकावि-२, दिनांक ०५ मे, २०१८. 
२) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आयुक्‍त/राकावियो/नवीन जमेचे लेखाशिर्ष/का.क्र.८/१०६०-६३/२०२०, 
दिनांक १६ जानेवारी, २०२०. 
३) प्रधान महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१, महाराष्ट्र यांचे पत्र 
क्र.संःख.वि/चा-१/सा.आ.विभाग/यू ओ आर-११/२०२०-२१/२३०, दिनांक १४ 
डिसेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना - 
राज्य कामगार विमा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीची स्थापना दिनांक ५ 
मे, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची 
कार्यवाही ही राज्य शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीमधून होणार असल्याने सोसायटीस प्राप्त होणारा 
वेतनाचा निधी राज्य शासनाकडे वेतन खर्च प्रतिपुर्ती स्वरुपात जमा केला जाणार आहे. तसेच, 
सोसायटीकडून इतर देणे असल्यास तेही शासनाकडे जमा केले जाणार आहे. यासाठी तिसरे जमेचे 
लेखाशिर्ष नव्याने निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती आणि प्रधान महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) -१ यांनी 
संदर्भ क्र.३ वरील दिनांक १४ डिसेंबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये दिलेली मान्यता विचारात घेता, 
महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीकडून शासन खाती रक्‍कम जमा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२०/प्र.क्र.८/राकावि-२ 


मराठी लेखाशिर्ष 


इंग्रजी लेखाशिर्ष 


०२१०-वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य 


0210-Medical and Public Health 


०१-नागरी आरोग्य सेवा 


01-Urban Health Services 


१०१-राज्य कामगार विमा योजनेकडून मिळणाऱ्या जमा 
रकमा 


101-Receipts from Employees State 
Insurance Scheme 


(०१)-राज्य कामगार विमा योजनेकडून मिळणाऱ्या जमा 
रकमा 


(01)-Receipts from Employees State 
Insurance Scheme 


(०१)(०३)-राज्य कामगार विमा 


मिळणाऱ्या जमा रकमा 


सोसायटीकडून 


(01)(03)- Receipts from Employees 
State Insurance Society 


संगणक सांकेतांक क्रमांक :- ०२१००७०५०१ 


Computer Code No :- 0210070501 


२. सदर शासन निर्णय, प्रधान महालेखापाल 


कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१ यांचे पत्र 
क्र.संःख.वि/चा-१/सा.आ.विभाग/यू ओ आर-११/२०२०-२१/२३०, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२० च्या 
अन्वये तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४१२/२०२०/व्यय-१३, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 


अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०२०१११३३२७१५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


२ 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 


Ravindra 
R Gadhari 


र.र.गढरी 
उप सविच, महाराष्ट्र शासन 


2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c07 
d32831e4140f3de291d1f40d510d295643f, 
serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f1 
8152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a653e 


1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2021.02.02 12:36:58 +05'30' 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 


४) मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०२०/प्र.क्र.८/राकावि-२ 


५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

६) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७) वित्त विभाग (अर्थ-९/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई, 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा व परिक्षा) मुंबई, 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा व परिक्षा) नागपूर, 

१०) महासंचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदीप भवन, सी.आय.जी.मार्ग, नवी 
दिल्ली-११० ००२, 

११) प्रादेशिक संचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, तिसरा मजला, पंचदीप भवन, 
ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, 

१२) आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, सहावा मजला, पंचदीप भवन, ना.म.जोशी 
मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, 

१३) संचालक (प्रशासन/वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

१४) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामागर विमा योजना, मुंबई/ पुणे/ नागपुर, 

१५) वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना, सर्व रुग्णालये, 

१६) संचालक लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१९) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०) निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


